राज्यस्तरीय लेखा समितीवरील 
सदस्यांची नियुक्‍ती करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सगृयो-२०१८/१४४/प्र.क्र.१०/१४-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
नवीन प्रशासन भवन, १४ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: - २२ जून, २०१८. 


वाचा- 

१) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्युपीसी/२७७०/८८१७/सी ५, 
दि.३० जानेवारी, १९७१. 

२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सगृयो-२०१५/प्र.क्र.१/१४-स, 
दि.२१ फेब्रुवारी, २०१५. 

३) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सगृयो-२०१५/प्र.क्र.१/१४-स, 
दि.७ मार्च, २०१५. 

४) राज्य स्तरीय लेखा समिती, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.रास्तलेस/समिती नेमणुक बाबत/ 
१५७/२०१८., दि.१९.०१.२०१८. 


area निर्णय:- 


सहकारी संस्थांसाठी राज्यस्तरीय लेखा समितीची निर्मिती संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.३० 


जानेवारी, १९७१ च्या शासन निर्णयन्वये करण्यात आली आहे. सदर समितीवर खालीलप्रमाणे पाच 


सदस्यांची पुढील तीन वर्षाकरीता नियुक्‍ती करण्यात येत आहे.:- 


१. श्री.जयंत शरदराव कावळे, वर्धा z सदस्य 
२. श्री.सुभाष गोविंदराव आकरे, गोंदिया  - सदस्य 
३. श्री.जिजाबा सिताराम पवार, मुंबई - सदस्य 
४. श्री.गजानन वासुदेवराव पाथोडे, चंद्रपूर - सदस्य 
५. श्री.तुषारकांती डबले, नागपूर - सदस्य 


२. राज्यस्तरीय लेखा समितीची कार्ये दिनांक ३० जानेवारी, १९७१ रोजीच्या शासन निर्णया मध्ये 


नमूद केलेल्या तरतूदीप्रमाणे राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः सगृयो-२०१८/१४४/प्र.क्र.१०/१४-स 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६२२१६४६१८७९०२ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत अग्रेषित: 


Kamalakar 
Sitaram 
Badgujar 


Digitally signed by Kamalakar Sitaram Badguj 
DN: c=IN, ०-७ 1t Of Maharashti Co- 
ition Marketing And Textiles Department, 

postalCode=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=51a947ccal 96d0cc41¢310e8cOd21cc8c2 
c6cbbacabc7bbc5875 1 2dd9efe3326, 

= 358ca4ae26f3eed03117 
ab6556eb316f260ca73b83 1 04bd225aeft 


ka 9 
Date: 2018.06.22 16:45:24 +05'30' 


(क.सि.बडगुजर) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१.मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


२.मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३.मा.मंत्री/राज्यमंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 


मुंबई. 


४.सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


५.सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, 
६.सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 
७.निवडनस्ती/१४-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


